प्लेग नियंत्रण पथकातील 3 अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्लेग-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२५८/आ-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, १० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २४ ऑक्टोबर, २०१८. 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि. ६/८/२००७ 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका-२०१२/अपदे/प्र.क्र.१६६/आ-५, 
दि.३० एप्रिल, २०१२. 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः प्लेग २०१८/अपदे/प्र.क्र.9३/आ-५, 
दि. १६एप्रिल , २०१८. 

४) वित्त विभाग, शा.नि. क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०७ सप्टेंबर, २०१८ 


५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व ज. रो) पुणे, यांचे पत्र क्र.ससंआसे/प्लेग/ २०टक्के/ 
अपदे/आस्था-४/१३६९२-९३/२०१८, दि.१९/०९/२०१८. 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्रात १९५३ पासून प्लेगचे रुग्ण आढळून आले नसल्यामुळे दिनांक २६ नोव्हेंबर, १९८७ च्या 


शासन निर्णयानुसार प्लेग सर्वेक्षण पथक बंद करण्यात आले होते. तथापि, राज्यात बीड जिल्ह्यातील मामला 


गावामध्ये ऑगस्ट/सप्टेंबर, १९९४ मध्ये संशयित प्लेग आढळून आला होता. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात एकूण 


६३४ रुग्णांचे रक्‍तजलनमुने प्लेगसाठी दुषित आढळून आले होते. म्हणून ३ ऑक्टोबर, १९९४ मध्ये प्लेग 


नियंत्रण पथक पुन:श्च स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर राज्यात अद्याप प्लेगचा एकही रुग्ण आढळून आलेला 


नाही. तथापि, खबरदारीचा उपाय म्हणून प्लेग पथकामार्फत बीड, लातूर, उस्मानाबाद, पुणे, सातारा, 


सोलापूर या जिल्ह्यात उंदीर व पिसवा यांची तपासणी नियमित करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्लेग नियंत्रण 


कार्यक्रमांतील ३ अस्थाई पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर कालावधीत 


सुधारीत आकृतीबंध मंजूर करुन घेण्याच्या अटीच्या अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासननिर्णयक्रमांकःप्लेग-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२५८/आ-५ 


शासननिर्णय: 


प्लेग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत एकूण १७ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १ पद पदांच्या आढाव्याअंती स्थायी 


स्वरुपाचे आहे व १६ अस्थायी पदांपैकी १३ पदे वरील अनुक्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये स्थायी 


करण्यात आली आहेत. उर्वरित ३ अस्थायी पदांना वरील अनुक्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक 


३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर अस्थायी पदे आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने 


उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असल्याने, या पदांना दिनांक १/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. क्र पदनाम | पदसंख्या | सुधारित | पदांच्या आढाव्याचा शासन | मागील आर्थिक 
वेतनश्रेणी निर्णय क्रमांक व दिनांक । वर्षासाठी मुदतवाढ 
दिलेला शासन 
निर्णय आदेशा 
मजदूर ठं ४४४०-७४४० | साआवि. शा.नि., क्र. पदआ-। शासन निर्णय 
(मुख्यालय) ग्रेड पे १३०० | २००६/१२८/प्रक्र१९/आ-२, । क्रमांक हनिका- 
दि.३०/१२/२००६ व साआवि | २०१६/अपदे/प्र.क्र. 
शा.नि.पदआ- ३९१/आरोग्य-५, 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, । दि.१९ ऑक्टोबर, 
दि.६/८/२००७ २०१६ 
२. या पदांवरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातून सन २०१८-१९ च्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 


०६-सार्वजनिक आरोग्य, 


१०१-रोग प्रतिबंधक व नियंत्रण, 
(०१)(०४) प्लेग नियंत्रण कार्यक्रम, (राज्यक्षेत्र) 
सांकेतांक (२२१० ०६०२) योजनेतर 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ. पु.क., दिनांक 


०७ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ$पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःप्लेग-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२५८/आ-५ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201810231537325517असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashok Balkrishna Sadikale 
A ५ h O k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Public Health Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


1 व्यि 
Balkrishna — फा 


serialNumber=fabaff613511¢cd50155bfbc69d 


७ d29512e15f759a3 10be8ca8cb9522ad27ed9b 
Sadikale a Atak Enea serie, 
(अ. बा. सादिकले) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ व (लेखापरिक्षा//(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
७. वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई . 
९. निवडनस्ती (आरोग्य - 4). 


पृष्ठ$पैकी३ 


